सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता साथरोग नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत (लेखाशिर्ष २२१०४२८६) २१- 
पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत पुरवणी मागणीव्दारे 
मंजूर अनुदान रु. १२२२, ४५, ५०,०००/- मधून 
कोविंड- १९ उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक औषधे 
व साहित्य सामुग्री व इतर खरेदीसाठी रु. 
७१,५७, १९,०००/- (रुपये एकाहत्तर कोटी 
सत्तावन्न लक्ष एकोणीस हजार फक्त )इतक्या 
रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ११ मार्च ,२०२२ 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-८, 
दि.२३.०८.२०२१ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-८, दि.१३.०७.२०२१ 

३) संचालक, आरोग्य सेवा पुणे यांचे पत्र क्र. संआसे/संचालक कक्ष/ अधिक दर/सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता/औषधे खरेदी/कक्ष-५८/२०४४-४५/ २०२२ दि.३१.०१.२०२२. 

४) आयुक्त, (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दि.३१.०१.२०२२ मान्य टिप्पणी 

५) संचालक, आरोग्य सेवा पुणे यांचे पत्र क्र.जाक्रं संआसे/संचाळक कक्ष/ अधिक दर/सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता/औषधे खरेदी/कक्ष-५८/३९३२-३४/ २०२२ दि.०७.०२.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

कोविड-१९ ची संभाव्य लाट विचारात घेवून उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक उपायोजनांकरिता आवश्‍यक 
बाबींची सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (लेखाशिर्ष २२१०४२८६) २१- 
पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर अनुदान रु. १२२२, ४५, ५०,०००/- मधून कोविंड- १९ 
उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक औषधे व साहित्य सामुग्री व इतर अशा ७ बाबींच्या खरेदीसाठी रक्‍कम रु. 
७१,५७, १९,०००/- (रुपये एकाहत्तर कोटी सत्तावन्न लक्ष एकोणीस हजार Had) इतक्या रकमेच्या 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय :- 


कोविड-१९ ची संभाव्य लाट विचारात घेवून उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक उपायोजनांकरिता आवश्‍यक 
बाबींची सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (लेखाशिर्ष २२१०४२८६) २१- 
पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर अनुदान रु. १२२२, ४५, ५०,०००/- मधून कोविंड- 
१९ उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक औषधे व साहित्य सामुग्री व इतर अशा ७ बाबींच्या खरेदीसाठी रक्‍कम 
रु. ७१,५७, १९,०००/- (रुपये एकाहत्तर कोटी सत्तावन्न लक्ष एकोणीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर कोविड-१९ ची संभाव्य लाट विचारात घेवून 
उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक उपायोजनांकरिता आवश्‍यक बाबींची औषधे व साहित्या सामुग्री 
खरेदीसाठी येणारा अधिकचा खर्च रु.७१, ५७, १९,०००/- (रुपये एकाहत्तर कोटी सत्तावन्न लक्ष 
एकोणीस हजार फक्त ) इतका सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 
(लेखाशिर्ष २२१०४२८६) २१-पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर अनुदान रु. १२२२, 
४५, ५०,०००/- मधून भागविण्यात येणार आहे.सदर बाबींच्या खरेदीसाठीच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठीचे 
विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे:- 


विवरणपत्र 


अ-अनुदानाचा तपशिल 


(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र षधे व साहित्या सामुग्री लेखशिर्ष एकूण खर्च मंजूर अनुदान 
खरेदीचा तपशील 
चिं Dura Cylinder with | सन २०२१-२२ 
ताली. या वर्षाकरिता 
२ IV Normal Saline 100 ml साथरोग 
Bottle ae 
3 Sterile Gloves (S) (Pack of नियंत्रण ल मलाला 
100/ 2) Pairs of Gloves कार्यक्रमांतर्गत (२०२१-२२) 
1. Sterile Gloves (M) (Pack of | (लेखाशिर्ष ७१,५७,१९,००० पुरवणी मागणी 
100/ 2) Pairs of Gloves २२१०४२८६) लेखाशिर्ष 
षु Sterile Gloves (X) (Pack of पुरवठा व 
100/ 2) Pairs of Gloves pale d २२१०४२८६ 
६ Sterile Gloves (XL) (Pack of सामुग्री 
100/ 2) Pairs of Gloves 
fo | N-95 Mask 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-८ 


विवरणपत्र 


ब-प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 


(रक्‍कम रुपयांत) 


PROPOSAL FOR ADMINISTRATIVE APPROVAL FROM BUDGET SOURCE 22104286 (2021-22) 


Name of Item 


Approx. 
Quantity to 
be Procured 


Minimum 
Approx. Rate 
per Unit (In 
Rs) 


Maximum 
Approx. Rate 
per Unit (In 
Rs) 


Approx. Total 
Amount 


Purchase 
Level 


848 


205000 


210000 


178080000 


HBPCL 


Dura Cylinder with Vaporizer 
IV Normal Saline 100 ml 
Bottle 

Sterile Gloves (S) (Pack of 
100/ 2) Pairs of Gloves 
Sterile Gloves (M) (Pack of 
100/ 2) Pairs of Gloves 
Sterile Gloves (X) (Pack of 
100/ 2) Pairs of Gloves 
Sterile Gloves (XL) (Pack of 
100/ 2) Pairs of Gloves 

N-95 Mask 11414000 


TOTAL AMOUNT RUPEES SEVENTY ONE CRORE FIFTY SEVEN 
LAKHS NINETEEN THOUSAND ONLY 


2427200 10 24272000 HBPCL 


178917 800 143133600 HBPCL 


187217 800 | 149773600 HBPCL 


146474 800 | 117179200 HBPCL 


36362 800 29089600 HBPCL 


6.50 74191000 


715719000 


HBPCL 


०२. वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कोविड-१९ ची संभाव्य लाट विचारात घेवून उपचारात्मक व 
प्रतिबंधात्मक उपायोजनांकरिता आवश्‍यक बाबींची सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता साथरोग नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत (लेखाशिर्ष २२१०४२८६) खाली २१-पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यतेच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे (परिशिष्ट-अ) खालीलप्रमाणे प्रमाणित केली 
आहेत. :- 


१खरेदी करावयाच्या औषधे व साहित्य सामग्री या बाबीची आवश्‍यकता/ मागणी याची शहानिशा / 
खातरजमा करण्यात आली असून प्रस्तावित खरेबीचे प्रमाण (Quantity) मागणीनुसार योग्य आहे. 


२) खरेदी करावयाच्या औषधे व साहित्य सामग्री या बाबीची रुग्णसेवेसाठी आवश्‍यकता असून या बाबीचा 
विनियोग विहित मुदतीत करण्यात येणार आहे. 


३) या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical Specification) संबंधित तज्ञांनी तयार केलेले असून ते 
गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची बातरजमा करण्यात आली आहे. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical Specification) कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार करण्यात 
आलेले नाहीत. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-८ 


४) सदर कोविड औषधे व साहित्या सामुग्री खरेदीसाठी येणारा अधिकचा वर्ष रु.७१, ५७, १९,०००/- 
(रुपये एकाहत्तर कोटी सत्तावन्न लक्ष एकोणीस हजार Had) साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम २२१० ४२८६ 
लेखाशिर्वाअंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये कोविड -१९ च्या तिस-या लाटेच्या अनुषंगाने 
पूर्वतयारी म्हणून अत्यावयक औषधे व औषधी साहित्याची खरेदीकरीता उपलब्ध पुरवणी मागणी 
अनुदान रु. १२२२,४४,५०,०००/ इतक्या निधीतून भागविण्यात येणार आहे. 


५) शासन निर्णय, उद्योग व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-/ उद्योग-४, 
दि.०१/१२/२०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्द्तीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करुन प्रस्तावित खरेदी करण्यात येणार आहे. 


०३. उपरोक्त प्रस्तावासाठी संचालक, आरोग्य सेवा पुणे यांचे दिनांक १७.०२.२०२२ रोजीच्या 
प्रस्तावानूसार त्यांनी विनियोग प्रमाणपत्र प्रमाणित केले आहे. तसेच सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता 
साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (लेखाशिर्ष २२१०४२८६) खाली २१-पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत कोविड- 
१९ ची संभाव्य लाट विचारात घेवून उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक उपायोजनांकरिता आवश्‍यक बाबींची 
साहित्य खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान, मुंबई यांनी त्यांच्या दिनांक ३१.०१.२०२२ च्या टिप्पणीद्वारे मान्यता दिली आहे. 


०४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानूसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून प्रस्तावास मान्यता देण्यात यावी, असे प्रस्तावित आहे. 


१) सदरहू कोविड-१९ करीता औषधांची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू कोविड-१९ करीता औषधांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी.खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित 
तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर 
तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा 
रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. आणि त्यानंतरच या बाबींची खरेदी 
करण्यात यावी. 


3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-८ 


4) 


qo) 


99) 


कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित 


खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि वस्तुसूची 
व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार 
नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


तसेच कोविड-१९ ची संभाव्य लाट विचारात घेवून उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक उपायोजनांकरिता 
sean बाबींची औषधे व साहित्या सामुग्री खरेदीसाठी येणारा अधिकचा खर्च रु. ७१, ५७, 
१९,०००/- (रुपये एकाहत्तर कोटी सत्तावन्न लक्ष एकोणीस हजार HET) इतका सन 2029-22 या 
वर्षाकरिता साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (लेखाशिर्ष २२१०४२८६) २१-पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत 
पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर अनुदान रु. १२२२, ४५, ५०,०००/- अनुदानातुन भागविण्यात यावा . 
सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी feat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (0/८ Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग- 
दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-८ 


०५. उपरोक्त परिच्छेद क्र.०४ मधील अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व 
खरेदी नियमानुसार व आवऱ्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आरोग्य सेवा 
संचाळनालय व संबंधित कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


og. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२४११४६०४९५१७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 


LAXMANRAO 


LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845170e3864b62cBbc6 
V | J A Y K U M A R b380c78f1 1ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6 


A71DA717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF 
5955AAF5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77 


EC30, cn=LAHANE VJAYKUMAR LAXMANRAO 


Date: 2022.03.11 17:40:58 +05'30' 


(वि.ल.लहाने) 

सह सचिव महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई,पुणे. 
) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 
) 
) 
) 


A 


SC 02८ w 


भु 


£59) 


सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


“०? (२९ ७6, 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


